RNI No.MAHBIL / 2009 / 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ८ , अंक ७ ] ] 


गुरुवार , फेब्रुवारी १७ , २०२२ / माघ २८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २.- मुंबई महानगरपालिका अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी 
अध्यादेश . 


पृष्ठे 
१-३ 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ . 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. II OF 2022 . 


AN ORDINANCE 


FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL 

CORPORATION ACT . 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २ . 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 

. 


3 


१८८८ चा 


३ . 


ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही 

आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , मुंबई महानगरपालिका अधिनियम यात आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती 
अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 

त्याअर्थी , आता , भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहे : 

१ . ( १ ) या अध्यादेशास , मुंबई महानगरपालिका ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२२ , असे म्हणावे . संक्षिप्त नाव व 


7 


प्रारंभ . 


( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 


( १ ) 


भाग - चार २२–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , फेब्रुवारी १७ , २०२२ / माघ २८ , शके १ ९ ४३ 
२. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ६ ब नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईलः 


१८८८ चा 
३ . 


सन १८८८ 
चा अधिनियम 
क्रमांक ३ यात 

कलम ६ क 
समाविष्ट करणे . 


1 


प्रशासकाची ' ६ क . ( १ ) या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी , राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाच्या असे 
नियुक्ती . निदर्शनास आणून दिले आहे की , राज्यातील कोविड -१ ९ च्या सार्वत्रिक साथरोगाच्या परिस्थितीमुळे महानगरपालिकेची 

सार्वत्रिक निवडणूक घेणे राज्य निवडणूक आयोगास शक्य होणार नाही , म्हणून , राज्य शासनास , आदेशाद्वारे , 
अधिनियमांतर्गत महानगरपालिकेच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व सर्व कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी , 
त्यात विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीसाठी कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता 
येईल : 


परंतु , प्रशासक , महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर , पहिल्या सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीपर्यंत ते 
पद धारण करील . 


( २ ) पोट - कलम ( १ ) अन्वये नियुक्त केलेल्या प्रशासकास , महानगरपालिका निधीतून राज्य शासन , वेळोवेळी , 
निर्धारित करील असे वेतन व भत्ते मिळतील . " . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , फेब्रुवारी १७ , २०२२ / माघ २८ , शके १ ९ ४३ 

निवेदन 


1 


1 


मुंबई महानगरपालिका ( दुसरी सुधारणा ) अधिनियम , २०२१ ( २०२२ चा महा . २ ) द्वारे मुंबई महानगरपालिकेची 
सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ पर्यंत वाढवली आहे . हद्दींचे सीमांकन व प्रभाग परिसीमन करण्याचे काम 
महानगरपालिकेकडून सुरू आहे . मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ( १८८८ चा ३ ) याच्या विद्यमान तरतुदींनुसार , 
महानगरपालिकेची विद्यमान मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपणार आहे . राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाला 
कळवले आहे की , राज्यातील कोविड -१ ९ सार्वत्रिक साथरोग परिस्थितीमुळे , माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
आदेशामुळे महानगरपालिकेमधील इतर मागासवर्गाचे आरक्षण बदलण्याकरिता आणि महानगरपालिकेच्या हद्दींचे 
सीमांकन व प्रभागांचे परिसीमन करण्याचे काम सुरू असल्याने , मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे 
आयोजन वेळेवर करणे राज्य निवडणूक आयोगाला शक्य होणार नाही , आणि , म्हणून , महानगरपालिकेची मुदत 

, 
संपल्यानंतर महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची शासनाला विनंती केली आहे . 

म्हणून , मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात उचित तरतूद करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व 
अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि सर्व कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी , कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याची 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी , उक्त अधिनियमात नवीन कलम ६ क समाविष्ट करणे इष्ट वाटते . 

३ . राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , मुंबई 
महानगरपालिका अधिनियम ( १८८८ चा ३ ) यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 

, 
तात्काळ कारवाई करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली 
आहे , म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 


२ . 


7 


मुंबई , 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ . 


भगत सिंह कोश्यारी , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


महेश पाठक , 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


